लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील बेलिफ कर्मचाऱ्यांच्या कायम 
प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु.१५००/- अशी 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक -संकीर्ण २०१६/७४९/प्र.क्र.२१४/कार्या.-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०२१. 


संदर्भ: १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. संकीर्ण २०११/प्र.क्र.१६७/कार्यासन-६, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०११ 
२. प्रबंधक (विधि व संशोधन) यांचे पत्र क्र. १५॥॥७/(-४४०२/९५/४४, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१६. 
३. प्रबंधक (विधि व संशोधन) यांचे पत्र क्र. Rule/2029/934, दिनांक ०६ मे, २०२१. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील न्यायालयांच्या संख्येत मोठी वाढ sist असल्याने तसेच महानगरपालिका, 
नगरपालिका यांचे कार्यक्षेत्र वाढले असल्याने बेलिफांना आदेशिका व टपाल घेऊन 
जाण्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने स्वतःचे वाहन वापरावे लागते. 
तसेच बरेचसे बेलिफ हे ग्रामीण भागात राहत असल्याने त्यांना आदेशिका बजावणी करिता 
वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागते. त्या व्यतिरिक्त लोक अदालत व ग्राम न्यायालयाच्या प्रक्रियेचे 
कामदेखील बेलिफांना करावे लागते. बेलिफांच्या प्रोसेस बजावणी कामात देखील प्रचंड वाढ 
झालेली असून प्रवास भत्त्याच्या देयकासाठी अनुदानाची उपलब्धता, अनुदान नोंदवून देयके 
तालुका न्यायालयातील कोषागारात सादर करणे इ. साठी लागणारा वेळ विचारात घेता, 
प्रवासासाठी केलेल्या खर्चाची प्रवास भत्ता देयकान्वये प्रतिपूर्ती होण्यास कालापव्यय होत आहे. 
याबाबींचा विचार करुन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नियम समितीने दि. २४ मार्च, २०२१ रोजी 
बेलिफांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु.१५००/- प्रति माह stall सुधारणा करण्याबाबत 
निर्णय घेतला आहे. 


उपरोक्त बाबी तसेच नियम समितीच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सद्यस्थितीत संदर्भाधिन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये sow कर्मचाऱ्यांना दरमहा अनुज्ञेय असलेल्या रु.२००/- 
इतक्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचाऱ्यांना 
दरमहा रुपये १५००/- (रुपये एक हजार पाचशे AA) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता लागू 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च संबंधीत कर्मचाऱ्याचे वेतन ज्या लेखाशिर्षातर्गत काढले जाते त्या 
लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/७४९/प्र.क्र.२१४/कार्या.-६ 


३. हाझासन निर्णय दिनांक १ सप्टेंबर, २०२१ पासून अंमलात येईल. 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२६/सेवा-५, दिनांक ३० जून, २०२१ व 
अनौ. संदर्भ क्र. ७११/व्यय-५, दिनांक ४ ऑगस्ट, २०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१८११०७१११०१२ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ांनुसार व नावाने, 
PRAVIN ARUN म CTA OO 


jarashtra, 
2,5.4.20=87a3595a52aa9c93dd1 1 cféd0Beb9c32c25 1/947 16de23163e49022fdaff 
1f, pseudonym=6A79AD3FDF52C35863D0C48 1 6D76B8E9A827 102D, 


4 
serialNumber=27C674EF79FE187EBCDF4FA9C80062ECA97A210FBOD7B7554B8F 
A6D755925AD1, cn=PRAVIN ARUN KUMBHOJKAR 
Date: 2021.08.18 11:19:51 +05'30' 


(प्रविण अ. कुंभोजकर) 
उप विधि सल्लागार-नि -उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालाचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 

४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई 

५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा/मुळ शाखा), मुंबई 

६. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ 

७. प्रबंधक, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

८. सर्व प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश 

९. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

१०.महाळेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
११. महाळेखापाल-दोन (लेखापरीक्षा/ळेखा व अुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 
१७. वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई 

१८. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-२३,२४ व २५ 

१९. निवड नस्ती, विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-६ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


